प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये 
प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या नवीन कामांच्या 
कार्यान्वयीन यंत्रणा व कामाच्या शिर्षकांच्या 
अनुषंगाने शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : विसस २०२२/०४/प्र.क्र.३०२/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-१२ मे, २०२२. 


संदर्भः १) झासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : २९ मार्च, २०२२. 
२) जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक यांचे पत्र क्र.जिनिस/क-१२/संस-२/प्रादे-पर्य/ 
२२-२३/८८४, दिनांक २५.०४.२०२२. 


शुद्धीपत्रक : 

q. संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांची 
कार्यान्वयीन यंत्रणा स्तंभ क्रमांक ३ येथील कार्यान्वयीन यंत्रणे ऐवजी स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे 
वाचण्यात यावी.:- 


अ.क्र कामे संदर्भाधिन शासन सुधारीत कार्यान्वयीन 
निर्णयात नमूद यंत्रणा 
कार्यान्वयीन यंत्रणा 
शिन २ ३ a 
| मौजे सप्तश्रृंगीगड येथे शिवालय कार्यकारी अभियंता कार्यकारी अभियंता, 
तलाव परिसराजवळ उद्यानाचे | बांधकाम (इव द) विभाग | सार्वजनिक बांधकाम 
बांधकाम करणे, ता. कळवण क्र.२ जि.प. नाशिक | आदिवासी विभाग, कळवण, 
जि. नाशिक 
२ मौजे सप्तश्रृंगीगड येथे शिवालय कार्यकारी अभियंता कार्यकारी अभियंता, 
तलाव परिसराजवळ पर्यटक निवारा | बांधकाम (इ व द) विभाग | सार्वजनिक बांधकाम 
बांधकाम करणे क्र.२ जि.प. नाशिक | आदिवासी विभाग, कळवण, 
जि. नाशिक 
3 हतगड किल्ला येथे पोहोच रस्ता ae ee कार्यकारी अभियंता, 
डड area कार्यकारी अभियंता सा तात 
प बसविणे व परिसर pe einen त ण) सार्वजनिक बांधकाम 
सुशोभिकरण करणे, ता. सुरगाणा बांधकाम (इव द) वि आ ता व्या 
सुझोभिकरण करणे, ता. सुरगाणा व ee आदिवासी विभाग, | 
. २ जि. प. नाशिक en 
जि. नाशिक 
४ भिवतास धबधबा येथे ततापाणी कार्यकारी अभियंता कार्यकारी अभियंता, 
येथील नैसर्गिक गरम पाण्याचे झरे । बांधकाम (इव द) विभाग सार्वजनिक बांधकाम 
कुंड बांधणे, तसेच पोहोच रस्ता करणे | क्र. २ जि. प. नाशिक | आदिवासी विभाग, कळवण, 
व परिसर सुशोभिकरण करणे, ता. जि. नाशिक 
सुरगाणा 


२. या संदर्भातील इतर अटी व शर्ती संदर्भ क्रमांक १ व २ येथील शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विसस २०२२/०४/प्र.क्र.३०२/पर्यटन 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०५१२१७५६४३९२२३ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ujjwala Santosh *: sd a 


= 1 ism 
| Affairs Department, postalCode=400032, 
‘Maharashtra, 


Dandekar rowan ston 
(उज्ज्वला सं. दांडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
२. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरिक्षा व लेख), मुंबई / नागपूर. 

३. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. जिल्हाधिकारी, नाशिक 

५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

७. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

९. अवर सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती/ पर्यटन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


3ad337cb443baf4ff2dd6161 S6bccf1f2629f47cc 


